नियमित निवडसूची, २०२१-२२ 
(भाग-२): 

“UAT उप अधीक्षक” सहा 
पोलीस आउुक्त (निर य” या 
संवर्गातील Vara पफ्रदोत्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत: 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२२/प्र.क्र.३३/भाग-२/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२२. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 


~ 


संदर्भ - १ 


२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.3६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाची पत्रे 
क्र.पोमसं/ २/ १०२०/ निनिसु-२०२१-२२/भाग-२/ २०/ २०२२, दिनांक 
०४.०७.२०२२, १७.०८.२०२२, १४.११.२०२२ व २५.११.२०२२. 

४) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र. रापोसे-०१२२/प्र.क्र.३३/भाग-२/पोल-१अ, 
दिनांक ०२.११.२०२२ व २२.११.२०२२. 


शासन आदेश. 

“पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस आयुक्‍त (निःऱास्त्र” या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “पोलीस निरीक्षक (fara) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या “नियमित निवडसूची 2029-22 (भाग-२)” यामध्ये समाविष्ट असलेल्या, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोलीस अधिकाऱ्यांना, “पोळीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस 
आयुक्‍त (निःठास्त्र” या संवर्गातील पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील 
अटींवर, पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निदिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
गं . | श्री. प्रदीप भार्गव जाधव अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
(एक टप्पा पदोन्नती. 
२. | श्री. राजेंद्र लिलाधर पाठक सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर हाहर 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०१२२/प्र.क्र.३३/भाग-२/पोल-१अ. 


अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

२) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन sea, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने /अनोप्चारिक aes 
क्र:११४३०/२०२२/का:-५०२, दिनांक 99.90.2022] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारश्ीीचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या HHA 
२२न यामध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२९१३१५३६३१२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


SWAPNIL SE no 
GOPAL BORS eee 

(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


'5537DSF6589BD8958D1B9532 
-SWAPNIL GOPAL BORSE 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- 
१) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२२/प्र.क्र.३३/भाग-२/पोल-१अ. 


३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 

५) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या यांच्याणर्फत. 

६) निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


